Reg. No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ८ , 

किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
नाही . 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ, चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , 

नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( ना.वि.पु.), म. शा . रा., अ. क्र . ६६७. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - भूसंपादन - अका- प्रस्तु.१-२०५-२०१८. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ मधिल पोटकलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS - 11-2014 
CR, 77-A-2, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन 
करतांना सदरहु कायद्याच्या कलम ३ मधील पोटकलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणनू घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, अनुसूची -एक 
मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी (यापुढेत्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता 
ना .-एक -१ ( १६०० ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै ५-११ , २०१८/ आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) याबाबत 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार सार्वजनिक कामाच्या 
प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादीत करतांना भुधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद 

केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची पाच-मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे .); 


त्याअर्थि, आता, सदरहु कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहु भूमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अमंलबजावणीमधून भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहु भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोटकलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम " 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणून ,त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून 

जिल्हाधिकारी 

सदरहु कायद्याचे कलम ३, पोटकलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमुर,यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०१८-२०१९ , मौजा जामसाळा , तहसिल सिंदेवाही, जिल्हा चंद्रपूर . 

जमिनीचा तपशिल 
अ.क्र . सर्व्हे नंबर ७/१२ प्रमाणे एकुण संपादन खाली 

क्षेत्र 

आराजी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


८ ९ / १ 


० ३२ 


००७ 


२ 


९ १ 


० २३ 


० ०५ 


१२८ 


११९ 


००४ 


३ 

४ 


२८ ९ / १ 


१०१ 


० १ ९ 


३० ९ 


० ४० 


० ११ 


w 


११५ 


१६३ 


००५ 


७ 


९ २ 


०६१ 


० ०३ 


८ 


१३१ 


१०० 


० ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , 


शके १ ९ ४० 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची-एक - चालू 

( ३ ) 
हे . आर 
११५ 


( ४ ) 


हे . आर 


९ 


१०१ 


० ०१ 


१० 


१२ ९ 


० ४५ 


११ 


११४ 


० ४० 


१२ 


९ ३ / १ 


० १ ९ 


० ० ९ 


१३ 


११ ९ 


० ० ९ 


० ०४ 


१४ 


१०६/१ 


० ५ ९ 


१०६/२ 


० ४ ९ 


० १६ 


१०६/३ 


० ४० 


१४८ 


१५ 


१०५ 


०६१ 


० ०४ 


१६ 


१३० 


० ८४ 


० ०३ 


१७ 


११७ 


२३६ 


००४ 


एकूण 


१ ०४ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नाव 


: 


मौजा- जामसाळा , तह . सिंदेवाही येथे नवीन गावठाण मौजा - जामसाळा ते मोहाळी , त . 
सिंदेवाही रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्याकरीता. 


प्रकल्पाचे नाव 


मौजा - नविन जामसाळा ते मोहाळी रस्ता . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


मौजा - नविन जामसाळा ते मोहाळी रस्त्याकरीता 


समाजिक फायदे 


: 


या प्रकल्पाद्वारे 


हेक्टर जमिनीस फायदा होणार आहे. 


..... 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापनाच्या आवश्यकतेची 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती-निरंक 


कारणे . 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 


: 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 
समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे अधिसूचनेनुसार व महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , दिनांक १३-०३-२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण -दोन व प्रकरण 
तीन मधिल तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त सबब माहिती निरंक 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै ५-११ , २०१८/ आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाबाबत माहिती 
( १ ) ज्या अधिका- याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकता नाही 


: 


त्याचे पदनाम 


सबब माहिती- निरंक 


: - निरंक 


( २ ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता 
( ३ ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार झाली आहे. 

त्याचा तपशील . 


: - निरंक 


टीप :- उक्त जमिनीचा जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमुर यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


चिमुर : 
दिनांक १६ एप्रिल , २०१८ . 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी , तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमुर . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर व दिनांक 
२२-४-२०१८ , दिनांक २६-४-२०१८ ते दिनांक २-५-२०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक - सहा अधी . ( आस्था)/३५६-२०१८. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ ९ . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी. ( आस्था )-३५७-२०१८. 


श्री . के.पी. श्रीखंडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक २३-०४-२०१८ ते दिनांक २७-०४ 
२०१८ पर्यंत पाच दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २२-०४-२०१८ 
रविवार , दिनांक २८-०४-२०१८ - चौथा शनिवार , दिनांक २९ - ०४-२०१८ 
-रविवार, दिनांक ३०-०४-२०१८ - बुध्द पौर्णिमा व दिनांक १-५-२०१८ 
महाराष्ट्र दिन या सुटीचे फायदयासह ) तसेच दिनांक २१-०४-२०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२-०५-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . पी . श्रीखंडे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-३ तथा सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


श्री . व्ही . एस . मेंढे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजुरा यांना दिनांक २५ एप्रिल , २०१८ ते 
दिनांक २७ एप्रिल , २०१८ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २८ 
एप्रिल, २०१८ चौथा शनिवार , दिनांक २ ९ एप्रिल , २०१८ रविवार व 
दिनांक ३० एप्रिल , २०१८ बुद्ध पौर्णिमा या सुटी चे फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक २५ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक ३० एप्रिल , २०१८ पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब चे 
खालील तळटिप २ , अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . पी . 
श्रीखंडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते ". 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . मेंढे, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९( ब) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस .मेंढे, २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ तथा सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . के . पी . श्रीखंडे, हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत दिनांक २३-४-२०१८ ते दिनांक २५-४-२०१८ पर्यंत तदर्थ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ५-११ , २०१८/ आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


आहे . 


राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . " 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए. झेड . खान ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ 
तथा अति . सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . व्ही . एस .मेंढे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन) नियम १ ९८१ च्या नियम ३९( ब) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. झेड . खान ,तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति. सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७० . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी. ( आस्था )-३५८-२०१८. 


तर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . झेड . खान हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


दिनांक २० एप्रिल २०१८ . 


श्री . स . श्री . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , सावली यांना दिनांक २४ एप्रिल, २०१८ 
ते दिनांक २७ एप्रिल , २०१८ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक २८ एप्रिल , २०१८ चौथा शनिवार, दिनांक २९ एप्रिल , २०१८ 
रविवार व दिनांक ३० एप्रिल , २०१८ बुद्ध पौर्णिमा व दिनांक १ मे , 
२०१८ महाराष्ट्र दिन या सुटीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २३ एप्रिल , 
२०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे , २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . स . श्री . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सावली हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७२ . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था)-३६०-२०१८. 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९(ब) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . स . श्री . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, सावली 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . ” 


श्री . जी . आर . तौर , दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर), वरोरा यांना 
दिनांक २३ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल , २०१८ पर्यंत पाच 
दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक २२ एप्रिल , २०१८ रविवार , दिनांक २८ 
एप्रिल , २०१८ चौथा शनिवार , दिनांक २९ एप्रिल , २०१८ रविवार , 
दिनांक ३० एप्रिल , २०१८ बुद्ध पौर्णिमा व दिनांक १ मे , २०१८ महाराष्ट्र 
दिन या सुटीचे फायद्यासह) तसेच दिनांक २१ एप्रिल, २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २ मे , २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . तौर , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर), वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९(ब) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . आर . तौर , 
दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
सावली यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्री . स . श्री . गायकवाड , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत ,दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, सिन्देवाही यांचेकडे ठवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६७१ . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी . ( आस्था)-३५ ९ - २०१८. 


सत्र 


श्री . ए. झेड . खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति . 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक २३ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक 
२५ एप्रिल , २०१८ पर्यंत तीन दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २२ एप्रिल , 
२०१८ चे सायंकाळपासून ते दिनांक २६ एप्रिल , २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 


दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . जी . आर. तौर , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
न्यायीक कामाचा ( Urgent Matter) कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर), चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामकाजाचा कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वरोरा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक २१ एप्रिल २०१८ . 


ना .- एक -२ ( १६००) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ५-११ , २०१८/ आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६७३. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . जी . साबळे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी,सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था)-३६४-२०१८. 


6 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९(ब) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जी . साबळे, 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . ” 


श्री . एस . यु. कंठे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांना दिनांक २५ एप्रिल, २०१८ 
ते दिनाक ३ मे , २०१८ पर्यंत एकूण नऊ दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक २४ एप्रिल , २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ मे , 
२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . यु. कंठे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . जी . साबळे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकरी , 
प्रथम श्रेणी, 

मुल 

यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ६७५ . 


"महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९(ब) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . यु . कंठे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भद्रावती 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )-३७६-२०१८. 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एस . यु. कंठे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिनांक २५ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक २७ एप्रिल , 
२०१८ व दिनांक २ मे , २०१८ ते दिनांक ४ मे , २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, भद्रावती तसेच दिनांक २८ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक १ मे , २०१८ 
या कालावधीमध्ये दिनांक १ ९ एप्रिल , २०१८ चे अर्जावर दिलेल्या समंतीप्रमाणे 
२रे, ३रे, ४ थे, ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . बी . एस . वाढई , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मुल/ पोंभुर्णा यांना दिनांक २ मे , २०१८ ते 
४ मे , २०१८ पर्यंतची तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २८ एप्रिल , 
२०१८ चौथा शनिवार , दिनांक २९ एप्रिल , २०१८ रविवार , दिनांक 
३० एप्रिल , २०१८ बुद्ध पौर्णिमा व दिनांक १ मे , २०१८ महाराष्ट्र दिन 
सुटी असल्यामुळे) तसेच दिनांक २७ एप्रिल , २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ५ मे , २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . वाढई, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुल हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 


दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६७४ . 


"महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९( ब) खालील 
तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एस . वाढई, सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , मुल 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . ” 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )-३७५-२०१८. 


श्री . ए. जी . साबळे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी ,सिंदेवाही यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक ३२ ९/ २०१८ , 
दिनांक १३ एप्रिल , २०१८ अन्वये दिनांक १६ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक 
१८ एप्रिल , २०१८ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आलेली होती . त्या रजेला जोडून दिनांक १९ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक 
२१ एप्रिल , २०१८ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा तसेच 
दिनांक २२ एप्रिल, २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
पोंभुर्णा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . बी . एस . वाढई , हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिनाक २८ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक १ मे , 
२०१८ या कालावधीमध्ये रिमांडची कामकाज असलेले २रे, ३रे, ४ थे, ९वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
चंद्रपूर व दिनांक २ मे , २०१८ ते दिनांक ४ मे , २०१८ पर्यंत दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुल यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ५-११ , २०१८/ आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६७६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी. ( आस्था)-३७७-२०१८. 


क्रमांक सहा. अधी . ( आस्था) -४११-२०१८. 


श्री . एस . एस . जहागिरदार , 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना 
जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक ३२८/२०१८ , दिनांक १३ एप्रिल , 
२०१८ अन्वये दिनांक १६ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक २१ एप्रिल , २०१८ 
पर्यंत एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती . परंतु, सदरहू न्यायिक 
अधिकारी यांचे दिनांक २१ एप्रिल , २०१८ चे विनंती अर्जानुसार दिनांक 
२१ एप्रिल , २०१८ रोजीची एक दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत 
आहे 


श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकरी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांना दिनांक ७ मे, २०१८ ते 
दिनांक ११ मे , २०१८ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
१२-५-२०१८ -दुसरा शनिवार , दिनांक १३-५-२०१८ -रविवार या सुटीच्या 
फायदासह ) तसेच दिनांक ६-५-२०१८ ते दिनांक १४-५-२०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


दिनांक २४ एप्रिल , २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, राजुरा हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ६७७ . 


आदेश 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९८१ च्या नियम ३९( ब) खालील 
तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
राजुरा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . ” 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )-३९२-२०१८. 


श्री . ए. जी . साबळे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकरी , 
प्रथम श्रेणी, सिंदेवाही यांना दिनांक २४ एप्रिल , २०१८ ते दिनांक २६ 
एप्रिल , २०१८ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . पी . व्ही . सुर्यवंशी, हे 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


जिल्हा न्यायालयाचे पृष्ठांकन क्रमांक २१०६/२०१८ , दिनांक 
२४ एप्रिल , २०१८ अन्वये दिनांक २४ एप्रिल , २०१८ रोजीची मंजूर 
करण्यात आलेली किरकोळ रजा दिनांक २७ एप्रिल , २०१८ चे विनंती 
अर्जान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६७९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . जी . साबळे, दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी,सिंदेवाही हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )-४१२-२०१८. 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९( ब) खालील 
तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जी . साबळे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी,सिंदेवाही 
हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
कायम राहिले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
सिंदेवाही यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए. जी . साबळे हे त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी ,मुल यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


श्री . के. एस. जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर) तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकरी, चंद्रपुर यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्र . ३१६-२०१८ दिनांक ९ एप्रिल , २०१८ अन्वये दिनांक १६ एप्रिल , 
२०१८ ते दिनांक २१ एप्रिल , २०१८ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात आलेली होती. त्या रजेला जोडून दिनांक २२-४ 
२०१८ ते दिनांक २७-४-२०१८ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची वाढीव 
अर्जित रजा (दिनांक २८-४-२०१८ - चौथा शनिवार , दिनांक २९ - ४ 
२०१८ - रविवार व दिनांक ३०-४-२०१८ - बुध्द पौर्णिमा व दिनांक १-५ 
२०१८ - महाराष्ट्र दिन या सुटींच्या फायदयासह ) तसेच दिनांक २२-४ 
२०१८ ते दिनांक २-५-२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


दिनांक २ मे , २०१८ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ६८० . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . एस . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर) चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


आदेश 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ (ब ) खालील 
तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . एस . जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते. " 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . एस . जाधव, हे त्यांचे 
पदावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता . 


क्रमांक सहा . अधी. ( आस्था) -बी -४ (१ )-३३५-२०१८. 
निम्नस्वाक्षरित अधिकारी हे दिनांक २१-५-२०१८ ते दिनांक २७-५ 
२०१८ पर्यंत एकूण १ आठवडा उन्हाळी आवकाश तसेच दिनांक २१-५ 
२०१८ ते दिनांक २८-५-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह उन्हाळी रजेवर असल्यामुळे निम्नस्वाक्षरीत 
अधिकारी यांचे अनुपस्थितीत त्यांचे पदाचा व कार्यालयाचा कार्यभार 
दिनांक २१-५-२०१८ पासून ते दिनांक २८-५-२०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. उ . म. पदवाड, जिल्हा न्यायाधिश-१ तथा सत्र न्यायाधीश , 
गडचिरोली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
गडचिरोली : 

संजय ग . मेहरे , 
दिनांक ८ मे , २०१८ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

गडचिरोली. 


चंद्रपूर : 
दिनांक ८ मे , २०१८ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI 
MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004. 


